राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठे, अभिमत 
विद्यापीठे, स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठे व 
त्यांच्याशी संलग्नित महाविद्यालयातील 
नियमित वर्ग सुरु करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: संकीर्ण २०२१/प्र.क्र.६/विशि-३, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक: ०३ फेब्रुवारी, २०२१. 


संदर्भः- (१) विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या दि.५ नोव्हेंबर, २०२० रोजीच्या मार्गदर्शक सूचना. 
(२) दि.१ फेब्रुवारी, २०२१ रोजी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावनाः- 

कोव्हिड-१९ या विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे संपूर्ण देशात लॉकडाऊन घोषित करण्यात 
आल्यामुळे शैक्षणिक संस्थांचे दैनंदिन कामकाज मार्च, २०२० पासून विस्कळीत झाले आहे. तथापि, 
राज्यातील कोव्हिड-१९ बाधित रुग्णांची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी झालेली असून सद्यस्थितीत 
ही साथ नियंत्रणाखाली आल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व विद्यापीठे व संलग्नित 
महाविद्यालयांमध्ये कोव्हिड प्रतिबंधात्मक सर्वसाधारण उपाययोजना करुन विद्यार्थ्यांचे शैक्षणीक 
वर्ष ऑफलाईन पध्दतीने नियमित वर्ग सुरु करणे विद्यार्थ्यांच्या हिताचे राहील. त्यानुसार 
राज्यातील सर्व विद्यापीठे व संलग्नित महाविद्यालयातील नियमित वर्ग सुरु करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


परिपत्रकः- 

१. राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठे, अभिमत विद्यापीठे, स्वयंअर्थसहाय्थित विद्यापीठे व 
त्यांच्याशी संलग्नित महाविद्यालयातील नियमित वर्ग दिनांक १५ फेब्रुवारी, २०२१ 
पासून सुरु करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. राज्यातील प्रतिबंधित प्रक्षेत्रातील विद्यापीठे व संलग्नित महाविद्यालये ही ज्या आयुक्त, 
महानगरपालिका/नगरपालिका किंवा जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हा आपत्ती 
व्यवस्थापन प्राधिकरण यांचे अंतर्गत येतात, त्यांच्याशी संबंधित विद्यापीठाने 
विचारविनिमय करुन, कोव्हिड-१९ च्या आजाराचा स्थानिक पातळीवरील प्रादुर्भाव व 
स्थानिक परिस्थिती व आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधांची उपलब्धता या बाबी 
विचारात घेऊन, विद्यापीठे व महाविद्यालये सुरु करुन नियमित वर्ग घेण्याकरिता 
आवऱ्यक त्या उपाययोजना करण्याबाबत संबंधित विद्यापीठे व महाविद्यालयांनी 
आवश्यक ती कार्यवाही तात्काळ करावी. याप्रकरणी संबंधित विद्यापीठांनी स्थानिक 
प्राधिकरणांची सहमती घेऊन महाविद्यालये सुरु करण्याच्या सूचना निर्गमित 
कराव्यात. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २०२१/प्र.क्र.६/विशि-३ 


३. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या दि.५ नोव्हेंबर, २०२० रोजीच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, 
जागेची उपलब्धता पाहून, ५०% पर्यंत विद्यार्थ्यांना Wear पध्दतीने वर्गात प्रवेशा 
देण्यात यावा. 

४. कोव्हिड-१९ बाबत केंद्र व राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्यात यावे. 
तसेच विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या दि.५ नोव्हेंबर, २०२० रोजीच्या मार्गदर्शक 
सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. तसेच दि.१ फेब्रुवारी, २०२१ रोजी 
झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त आवश्‍यक त्या कार्यवाहीस्तव सोबत जोडण्यात येत आहे. 
त्यानुसार सर्व संबंधित विद्यापीठांनी आवश्‍यक ती कार्यवाही करावी. 

२. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०२०३१७५७४२४५०८ 
असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 
Pravinkumar 
Gulabrao Pawar == = 
(प्रविणकुमार पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत- 

१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

७. मा.प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. मा.सचिव, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. मा.कुलगुरु, सर्व अकृषी विद्यापीठे 

१०. मा.कुलगुरु, सर्व अभिमत विद्यापीठे 

११. मा.कुलगुरु, सर्व स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठे 

१२. मा.कुलगुरु, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, रायगड 

१३. मा.कुलगुरु, कवि कालिदास संस्कृत विद्यापीठ, रामटेक, नागपूर 

१४. मा.कुलगुरु, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्‍त विद्यापीठ, नाशिक 

१५. सर्व महानगरपालिका आयुक्‍त 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २०२१/प्र.क्र.६/विशि-३ 


१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 


सर्व जिल्हाधिकारी 

प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र, पुणे 

संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र, मुंबई 

संचाळक, कला संचालनालय, महाराष्ट्र, मुंबई 

निवडनस्ती (विठि-३). 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २०२१/प्र.क्र.६/विशि-३ 


मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे अध्यक्षतेखाली दि.१ फेब्रुवारी, २०२१ रोजी झालेल्या 
बैठकीचे इतिवृत्त 


राज्यातील सर्व विद्यापीठे व संलग्नित महाविद्यालयातील नियमित वर्ग सुरु करण्याच्या अनुषंगाने 
राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठांच्या कुलगुरुंसोबत दि.१ फेब्रुवारी, २०२१ रोजी दुपारी १.०० वा. मा.मंत्री, 
उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे अध्यक्षतेखाली व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बेठक घेण्यात आली. सदर बैठकीस सर्व 
अकृषी विद्यापीठांचे कुलगुरु तसेच प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई हे व्हिडिओ 
कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपस्थित होते. तसेच संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे व कार्यासन अधिकारी, विशि-३ हे प्रत्यक्ष 
उपस्थित होते. 


सदर बैठकीमध्ये मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांनी सर्व कुलगुरुंना विद्यापीठे व महाविद्यालयातील 
नियमित वर्ग सुरु करण्याबाबत आपली मते मांडण्यास सांगितले. त्यास अनुसरुन सर्व कुलगुरुंनी नियमित 
वर्ग सुरु करण्यास अनुकूलता दर्शविली. 


मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांनी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या दि.५ नोव्हेंबर, २०२० रोजीच्या 
मार्गदर्शक सूचनांनुसार विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता व आरोग्य विचारात घेऊन, प्राप्त परिस्थितीत राज्यामधील 
विद्यापीठे व महाविद्यालये सुरु करण्यास तत्वतः मान्यता देता येईल, असे मत व्यक्त केले. 


या बैठकीत सविस्तर विचारविनिमय केल्यानंतर पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आले:- 

१. राज्यातील सर्व विद्यापीठे व संलग्नित महाविद्यालयातील नियमित वर्ग सुरु करण्याबाबत 
राज्यातील सर्व विद्यापीठांचे एकमत झाले. 

२. वसतीगृहे टप्प्या-टप्प्याने सुरु करण्याकरिता मार्गदर्शक तत्त्वे किंवा मानक कार्य प्रणाली (SOP) 
विद्यापीठांनी तयार करावी. 

३. विद्यार्थ्यांकरिता परीक्षा विद्यापीठांनी ऑनलाईन/ऑफलाईन san पध्दतीने विद्यार्थ्यांच्या 
सोयीनुसार घेण्यात याव्यात. 

४. चालू वर्षी कोव्हिड-१९ मुळे प्रत्येक विद्यापीठांच्या आदेशातील (Ordinances) तरतुदींनुसार 
विद्यार्थ्यांची उपस्थिती ७५% बंधनकारक नसावी. विद्यार्थ्यांना उपस्थित राहण्याबाबत सक्‍ती 
करण्यात येऊ नये. 

५. शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी तसेच विद्यार्थ्यांची कोव्हिड-१९ करिता टेस्ट करण्याच्या 
आवर्यकतेबाबत संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्याशी विद्यापीठांनी चर्चा करावी. 

६. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे पदवी/ पदव्युत्तर अभ्यासक्रम किती कमी 
करावयाचा याबाबत त्या-त्या विद्यापीठांनी निर्णय घ्यावा. 

७. वसतीगृहे/ महाविद्यालये अनेक दिवस बंद अवस्थेत असल्याने त्यांचे इलेक्ट्रिक/ सेफ्टी ऑडिट 
करुन घेण्यात यावे. 

तदनंतर सर्व संबंधितांचे आभार मानून बैठक संपल्याचे जाहिर करण्यात आले. 


KKKKKKKKK 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


